पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
नाशिक पदावर नियुक्ती बाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र. १०४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जुले, २०२१ 


वाचा: १) महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. A-9223/69 
१२५२/२०२१, दिनांक ०७.०७.२०२१. 
२) शासन आदेश क्र. ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 
दिनांक १३.०७.२०२१ 


शासन आदेशा - 

महाप्रबंधक , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक ०७.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये 
श्री. संतोष दादाराव गरड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, बोदवड जि. जळगाव यांना दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली असून त्यांची पीठासीन 
अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक या पदावर पदस्थापना करण्याबाबत शिफारस केली 
आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती, अधिनियम १९७७ 
च्या कलम ८ अन्वये श्री. संतोष दादाराव गरड, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, बोदवड जि. 
जळगाव यांची दिवाणी न्यायाधीडा वरिष्ठ स्तर या पदावर तदर्थ पदोन्नतीनंतर पीठासीन 
अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२ श्री. संतोष दादाराव गरड यांनी पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक या 
पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा दिनांक शासनास सादर करावा. 


३. याबाबतची आवश्यक ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (माग-१) मध्ये प्रसिध्द 
करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र. १०४/प्रशा-२ 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१६२९१२४९२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ASME KWH > 


९. 


Digitally signed by DEEPAK VUAY SHELAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a8b4d56939f92ca00d0f1036f37e5c0743e0f0aea7 2b2f23cc46d59 
45ab37d69, 


pseudonym=0BFE14F7A1A9C3985 1527D3E05D62CA529C327D7, 
serialNumber=8E3FEACSACB11 AE3D9464A8A336D7067314E8FS8B632FC 
BB7B5B4CF900C4649B, cn=DEEPAK VAY SHELAR 

Date: 2021.07.15 16:30:42 +05'30' 


(दीपक ata) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे. 

महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई 

संबंधित शिक्षणाधिकारी, (प्राथ./माध्य./निरंतर). 

पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,चर्नीरोड,मुंबई (पत्राद्वारे ) 


प्रत, (माहितीस्तव) 


oc AN A 


. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


